संदर्भ- १ 


प्रस्तावना- 


नियोजन विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या 
तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांशी संबंधित 
विविध समित्यांवर नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या “अशासकीय सदस्य” / “विशेष 
निमंत्रित सदस्य” यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.३/का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २७ जानेवारी, २०२०. 
विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे आदेश क्र.मोतीक्षेविआ/तांत्रिक 
समिती/सं.स./१५२/२०११, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०११ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०१२/प्रक्र७७/का.१४४४, 
दिनांक १५ जुले, २०१३ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०१२/प्रक्र१०/का.१४४४, 
दिनांक १६ जुले, २०१३ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सं.क्र.२००/२०१३/का.१४४४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१४ 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१५/प्रक्र६/का.१४४४, 
दिनांक ४ जून, २०१५ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-तिक्षेवि-२०१७/प्रक्र.४८/का.१४४४, 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०१८ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय सं.क्र.तिक्षेवि-२०१४/३३४/का.१४४४, 
दिनांक ३ एप्रिल, २०१८ 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ-२०१७/प्रक्रश्‍७/का.१४४४, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ 


राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ-परिसर विकास आराखडे निश्चित करून अंमलबजावणी 
करणे तसेच या आराखड्यांचे संनियंत्रण करणे यासाठी संदर्भ क्रमांक ५ येथिळ शासन निर्णयान्वये 
पुढीलप्रमाणे विविध समित्या गठित करण्यात आल्या आहेतः (i) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या 


अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती” (i) संबंधित जिल्ह्याचे मा. पालकमंत्री यांच्या 


अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” (i) मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील “उच्चाधिकार 
समिती” () मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील “शिखर समिती”. 
उपरोक्त समित्यांव्यतिरिक्‍त, “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त 


मोझरी क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विकास आराखडा” साठी संदर्भ क्रमांक १ येथिल 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-१४४४ 


आदेशान्वये, विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली “कार्यकारी 
समिती”गठीत करण्यात आली आहे. तसेच, “वलगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत 
गाडगेबाबांचे समाधी स्थळ विकसित करून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी विकास आराखडा” 
साठी संदर्भ क्रमांक २ येथिल शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या 
अध्यक्षतेखाली “कार्यकारी समिती”गठीत करण्यात आली आहे. तसेच, “श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, तालुका 
तिवसा, जिल्हा अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी विकास आराखडा” यासाठी 
संदर्भ क्रमांक ३ येथिल शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या 
अध्यक्षतेखाली “कार्यकारी समिती” गठीत करण्यात आलेली आहे. 

नियोजन विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याझी संबंधित, उपरोक्त 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या सर्व समित्या ह्या संबंधित तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्याची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. या समित्यांवर शासनाकडून 
वेळोवेळी “अशासकीय सदस्य” / “विशेष निमंत्रित सदस्य” यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या 
“अशासकीय सदस्य” / “विशेष निमंत्रित सदस्य” यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

नियोजन विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याझी संबंधित संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये गठीत सर्व समित्यांवर शासनाकडून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद “अशासकीय सदस्य” / “विशेष निमंत्रित सदस्य” यांच्या नियुक्त्या या शासन 
निर्णयान्वये त्वरीत प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत. 
२. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती आणि विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, 
नागपूर यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
डे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२७१५३२०१७११६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, yipyva RAMAPPA शकतात 


HAMPA\ 
DN: CN = VIDYA RAMAPPA 

H A M PAYYA HAMPAYYA, C = IN, S = Maharashtra, O 
= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = PLANNING DEPT 
Date: 2020.01.27 15:35:16 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत तातडीच्या आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी, 
१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 


२. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३. जिल्हाधिकारी वर्धा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-१४४४ 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
५. मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सवी. 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी. 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सवी. 


१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई. 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 


१२. उप सचिव (कार्यासन-१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. निवडनस्ती, कार्यासन-१४४४. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-१४४४ 


परिशिष्ट “अ 


“तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा निहाय” आणि “समिती निहाय” नियुक्ती रद्द करावयाच्या 


“अशासकीय सदस्य” / “ars निमंत्रित सदस्य” यांची यादीः 


(क) “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त मोझरी क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याचा विकास आराखडा” साठीच्या “शिखर समिती” वरील नियुक्ती रद्द करावयाचे “अशासकीय 


सदस्य" :- 


अझासकीय सदस्याचे नाव 


|, er. ll 


सौ. निवेदिता fears (चौधरी) 


(र) “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त मोझरी क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याचा विकास आराखडा” साठीच्या विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या 


अध्यक्षतेखालील “कार्यकारी समिती” वरील नियुक्ती रद्द करावयाच्या “अशासकीय सदस्य” यांची 


यादीः- 


अशासकीय सदस्यांचे नाव 


श्री. विजयराव पुनसे 


श्री. अविनाठराव ठाकरे 


सौ. ज्योतीताई यावळीकर 


शिळ उ 
२ 
3 
8 


श्री. स्वप्निल भुयार 


4 


श्री. विनोदराव बायस्कर 


द 


श्री. श्रीकांत कांडलकर 


(ग) “सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सेवाग्राम विकास 
आराखडा” साठीच्या मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील “जिल्हास्तरीय समिती” वरील नियुक्‍ती 


रद्द करावयाचे “विशोष निमंत्रित सदस्य”:- 


विशेष निमंत्रित सदस्याचे नाव 


शिक | 


श्री. प्रणव सुरेंद्र जोशी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-१४४४ 


(घ) “वलगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबांचे समाधी स्थळ विकसित करून 
मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी विकास आराखडा” साठीच्या विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
विभाग, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखालील “कार्यकारी समिती” वरील नियुक्ती रद्द करावयाच्या 
“अशासकीय सदस्य” यांची यादीः- 


अ.क्र अशासकीय सदस्यांचे नाव 
शिंका श्री. मामासाहेब निर्मळ 

२ श्री. सुनिल मानकर 

३ श्री. AAR ठाकरे 

४ श्री. अनिल सिकची 

५ श्री. संजय उमेकर 


(च) “श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, तालुका तिवसा, जिल्हा अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा 
देण्यासाठी विकास आराखडा” साठीच्या विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील “कार्यकारी समिती” वरील नियुक्ती रद्द करावयाच्या “अशासकीय सदस्य” यांची 
यादीः- 


अ.क्र अशासकीय सदस्यांचे नाव 
शिंगा श्री. राजेंद्र आमले 

२ श्री. विजयराव घोगरे 

३ श्री. आशिष दुबे 

४ श्री. दिपकराव दिघडे 

५ श्री. अमित चाळके 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA 


VIDYA RAMAPPA #aweavya 


DN: CN = VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA, C 
H AM PAYYA arashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPT 
2020.01.27 15:35:37 +05' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


